“महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन 
- मित्र (Maharashtra Institution for 
Transformation-MITRA)” या संस्थेच्या 
कार्यालयासाठी ९७७७ Limited या कंपनीची 
निर्मल भवन, ५ वा मजला, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई येथील जागा भाडेतत्वावर घेण्यासाठी 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नितीआ -२०२३/प्र.क्र.९/का.१४४४-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, 
भाग-२,दि.१७.०४.२०१५ 
2) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रं.नीतिआ-२०२२/प्र.क्र.३७(भाग-१)/का-१४१२ 
दि.११.११.२०२२ 
प्रस्तावना - 


उपरोक्त वाचा येथील क्रं.२ या शासन निर्णयाव्दारे नीति आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात 


“महाराष्ट्र इन्स्टिटयूडान फॉर ट्रान्सफॉरमेशन -मित्र (Maharashtra Institution for Transformation 


MITRA)” ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने “महाराष्ट्र gReeRA फॉर 


ट्रान्सफॉरमेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation MITRA)” चे कार्यालय नविन 


प्रशासकीय भवन १८वा मजला येथे सुरू झाले आहे. परंतु सदरची जागा मित्र संस्थेच्या 


कार्यालयाकरिता अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मित्र संस्थेच्या कार्यालयाकरिता ECGC Limited या 


कंपनीची निर्मल भवन, ५ वा मजला,नरिमन पॉईंट, मुंबई येथील सुमारे ७९२० चौ.फु. जागा 


भाडेतत्वावर घेण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


नीति आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात “महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशान फॉर ट्रान्सफॉरमेशान-मित्र 


(Maharashtra Institution for Transformation - MITRA)” ची स्थापना करण्यात आली आहे fact 


शासन निर्णय क्रमांकः नितीआ-२०२३/प्र.क्र.९/का.१४४४-अ 


आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत मात्र राज्याच्या गरजांची दखल घेत खाजगी क्षेत्र व अशासकीय 


संस्थांच्या सहभागाव्दारे राज्याच्या जलद व सर्वसमावेडाक विकास करणे हा मित्र या संस्थेचा हेतू आहे. 


2. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रं. शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/ २०१८/२२,दि.२३ 


डिसेंबर,२०२२ अन्वये “महाराष्ट्र इन्स्टिटयूडान फॉर ट्रान्सफॉरमेशान-मित्र (Maharashtra Institution 


for Transformation - MITRA)” या संस्थेच्या कार्यालयासाठी १८वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन 


इमारत येथे १२०० चौ.फु. जागा वाटप करण्यात आली होती. सदरची जागा अपुरी पडत असल्याने 


मित्र संस्थेच्या कार्यालयाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या मागणीनुसार नव्याने ७,९२० 


चौ.फु. इतकी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


३. “AERIS इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉरमेशन-मित्र (Maharashtra Institution for 


Transformation-MITRA)” या संस्थेच्या कार्यालयास ECGC Limited या कंपनीची निर्मळ भवन, ५ 


वा मजला, नरिमन पॉईट, मुंबई येथील सुमारे ७९२० चौ.फु. जागा भाडेतत्वावर घेण्यास या शासन 


निर्णयाव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू जागेसाठी कार्यकारी अभियंता, इलाखा 


शहर विभाग, मुंबई यांनी दरमहा रु-/२१,३८,४००. रु.( अक्षरी रुएकवीस लाख अडतीस हजार चारशे . 


रुपये फक्त) हे वाजवी असल्याचे प्रमाणित केले आहे. सदर भाडयामध्ये वार्षिक 4% इतकी भाडेवाढ 
लागू राहिल. 


8. सदर प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्रंमाक : ओ-०७, प्रधान Sally 3v49- सचिवालयीन 


आर्थिक सेवा oo, ०९२ इतर कार्यालये, (00), (००) (०१) SREB फॉर ट्रान्सफॉरमेशन-मित्र 


कार्यक्रम, दत्तमत्त-बाब क्र. १४, भाडेपट्टी व कर या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 


२०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वरिलप्रमाणे खर्चास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग- पहिला, उप 


विभाग-चार, अनुक्रमाक-११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नितीआ-२०२३/प्र.क्र.९/का.१४४४-अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१२०२३५६२१६ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHITRAKALA NILESH SURYAWANSHI 
C H IT RA KA LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PLANNING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=45b 1 eae39f57969 1b22fd904feb4b67a7cSa7ed75f 


N | L E H 9ebc66F1c88291 bObd0edd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=FFO9D956DA3342C19E1C43EF634362603C 
226C14DC2C9B9267CA59DBDF55A3D6, cn=CHITRAKALA 
SURYAWANSHI ७७०५ 
Date: 2023.09.15 13:04:44 +05'30' 
(चि. नि. सुर्यवंशी ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ , मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र-१ , मुंबई 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र 

५. सह सचिव (१४४४-अ), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई 

६. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


